Reg.No.NPCITY/ 236 / 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक २३ ] बुधवार , डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ [ पृष्ठे ३ ९ , किंमत : रुपये १८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ -अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा . , अ . क्र . १११ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ जिपपंस - २०२०-प्र.क्र . ० ९ - का . ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महा. ५ वा) च्या 
कलम १२ , पोट -कलम ( १ ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गोंदिया जिल्हा परिषद जितक्या 
निवडणूक विभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निवडणूक विभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करणारा आणि ज्या निवडणूक विभागामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग 
आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसह) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निवडणूक विभाग दर्शविणा - या क्रमांक कलि -जिपनि - कावि - ७६-२०२० , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२० चा आदेशाचा 
प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा) च्या कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित 
केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा 
सर्वंकष विचार करुन मी , दीपक कुमार मीना, जिल्हाधिकारी , गोंदिया कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना 
क्र . एसईसी -१० ९ ६ - प्र . क्र . ३४ -पंरा , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर, १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कलि -जिपपंस - कावि -१२०-२०२०. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ जिपपंस - २०२०-प्र. क्र . ० ९ -का-७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी 
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 


ना . - एक - अ -१ ( १६७० ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


१० 


१४ 


१५ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा) चा कलम १२ चा पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०२० - प्र. क्र . ० ९ - का -७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी 
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, यांच्यासाठी 

राखून 
ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरुन राखून ठेवावयाच्या जागा) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

५३ 
(( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०६ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

एकूण 

३० 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ) , ( ब) , ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
( अ) अनुसूचित जाती 

०३ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

०५ 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६ -प्र . क्र . ३४ -पंरा, दिनांक 
१ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. 
५ वा ) चा कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) खाली मी , दीपक कुमार मीना, गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्र जितक्या 
निवडणूक विभागात विभागण्यात येईल त्या निवडणूक विभागांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , 
ज्या निवडणूक विभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


०७ 


१२ 


३ . 


अनुसूची 


जिल्हा परिषद- गोंदिया 


तालुक्याचे निवडणूक 
नाव विभागाचा क्रमांक 


निर्वाचक गणाचे 
क्रमांक व नाव 


प्रदेशाची व्याप्ती 
( समाविष्ट गाव) 


अनुसूचित जाती/ अनुसूचित 
जमाती / नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता 


व नाव 


राखीव जागा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( 
४ 
) 


( ५ ) 


गोंदिया 


१ -बिरसोला 


१ -बिरसोला 


२ - बनाथर 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. बिरसोला, २. कासा , ३. जिरुटोला, ४. चंगेरा , ५. कोरणी सर्वसाधारण महिला 
१. सतोना, २. बनाथर , ३. कोचेवाही, ४. धामनगांव, 

. 
१. पांजरा, २. कटंगटोला, ३. छिपीया , ४. झिलमिली, अनुसूचित जमाती महिला 

५. लंबाटोला. 
१. रजेगाव , २. परसवाडा , ३. सिरपुर, ४. मोगर्रा, ५. चारगाव 


५. वडेगांव 


२ - पांजरा 


३ - पांजरा 


४ - रजेगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


३ 


अनुसूची - चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


३ - काटी 


५ - काटी 


( ४ ) 
१. काटी, २. बघोली. 
१. दासगाव / खु ., २. दासगाव / बु ., ३. डांगोरली, ४. तेढवा 


अनुसूचित जमाती 


६ - दासगाव / खु. 


४ - धापेवाडा 


७ - नवेगाव 


१. किन्ही, २. निलागोंदी, ३. सोनपुरी, ४. नवेगाव, ५. देवरी, अनुसूचित जमाती 

६. सोनबिहरी, ७. बलमाटोला. 
१. धापेवाडा , २. मुरदाडा , ३. महालगाव , ४. लोधीटोला 


८ - धापेवाडा 


५ -पांढराबोडी ९ -पांढराबोडी 


अनुसूचित जाती महिला 


१. पांढराबोडी, २. लहीटोला, ३. लोहारा, ४. बिरसी दा . , 

५. रायपूर. 
१. गिरोला, २. माकडी, ३. उमरी, ४. निलज , ५. सिवनी, 
६. घिवारी. 


१० -घिवारी 


६ - कामठा 


११ - गर्रा खु . 


१. रावणवाडी , २. गर्रा खु . , ३. मुरपार , ४. अर्जुनी 
१. कामठा, २. बिरसी, ३. खातीया 


अनुसूचित जमाती 


१२ - कामठा 


७ - नागरा 


१३ - सावरी 


ना.मा.प्र . 


१. सावरी, २. अंभोरा , ३. बटाना 
१. नागरा , २ . नवेगांव , ३. जब्बारटोला 


१४ - नागरा 


८ - रतनारा 


सर्वसाधारण 


१५ - रतनारा 
१६- दवनिवाडा 


१. रतनारा , २. भानपूर , ३. सेजगांव 
१. दवनिवाडा , २. वळद , ३. कारुटोला , ४. झाडुटोला, 
५. देवुटोला, ६. पार्डीबांध . 


९ - एकोडी 


सर्वसाधारण महिला 


१७ -एकोडी 
१८ - गंगाझरी 


१. एकोडी, २. दांडेगांव , ३. धामनेवाडा 
१. गंगाझरी, २. मजितपूर, ३. सहेसपुर, ४ . खळबंधा, 
५. खर्रा पां . 


१० -पिंडकेपार १ ९ - डोंगरगाव 

२० -पिंडकेपार 


१. डोंगरगाव, २. फत्तेपूर, ३. मुंडीपार , ४. हिवरा , ५. ढाकणी अनुसूचित जाती महिला 
१. पिंडकेपार, २. नंगपुरा मुरी, ३. लोधीटोला. 


११ -कुडवा 


अनुसूचित जमाती 


२१ - कुडवा 
२२ - कटंगीकला 


१. कुडवा 
१. कटंगीकला, २. बरबसपुरा , ३. टेमणी. 


१२- आसोली 


सर्वसाधारण 


२३ - आसोली 
२४ - दत्तोरा 


१. आसोली, २. मुंडीपार / खु., ३. नवरगावकला , ४. इसे 
१. नवरगावखुर्द, २. पोवारीटोला, ३. गुदमा , ४. मोरवाई , 
५. दत्तोरा. 


१३- खमारी 


२५ - खमारी 


१. खमारी, २. चुलोद 
१. अदासी, २. तांडा, ३. तुमखेडा खु . 


अनुसूचित जमाती महिला 


२६ - तुमखेडा खु . 


१४ - फुलचुर 


सर्वसाधारण 


२७ - फुलचुर 
२८ - कारंजा 


१. फुलचुरटोला, २. फुलचुर 
१. कारंजा, २. रापेवाडा, ३. चुटीया 


आमगाव 


१५ - घाटटेमनी २ ९ - घाटटेमनी 


१. घाटटेमनी, २. भोसा, ३. बोदा, ४. गिरोला, ५. टाकरी, 


ना . मा . प्र . महिला 


६. टेकरी. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची – चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


३० - कटटीपार 


( ४ ) 
१. कटटीपार , २. कालीमाटी, ३. बंजारीटोला, ४. नंगपुरा, 
५. मुंडीपार, ६. गोसाईटोला. 


ना . मा . प्र . महिला 


आमगाव 


१६ -किकरीपार ३१ -किकरीपार 


३२ - कातुर्ली 


१. किकरीपार , २. धामनगाव , ३. महारीटोला, ४. सरकारटोला, ना . मा . प्र . महिला 

५. मरारटोला, ६. ननसरी. 
१. कातुर्ली, २. करंजी, ३. मोहगाव , ४. सुपलीपार , 

५. डोंगरगाव. 
१. गोरठा, २. शिवणी, ३. जवरी, ४. बोथली 

ना . मा . प्र . महिला 
१. बोरकन्हार , २. जामखारी , ३. पाऊलदौना, ४. बाम्हणी, 
५. पिपरटोला, ६. सांवगी . 


१७ - गोरठा 


३३ - गोरठा 


३४- बोरकन्हार 


१८ - ठाणा 


३५ - ठाणा 


अनुसूचित जमाती 


१. ठाणा, २. दहेगाव , ३. मानेगाव , ४. खुर्शीपारटोला, 

५. धावडीटोला. 
१. सितेपार , २. बासीपार, ३. बुराडीटोला, ४. भजीयापार , 
५. चिरचाळबांध, ६. खुर्शीपार. 


३६ -सितेपार 


१ ९ - अंजोरा 


३७ - अंजोरा 


१. अंजोरा, २. बघेडा , ३. वळद , ४. कवळी, ५. रामाटोला, सर्वसाधारण महिला 

६.पानगाव . 
१. तिगाव , २. सुरकुडा, ३. आसोली, ४. फुक्कीमेटा, 
५. जांभुरटोला, ६. सोनेखारी, ७. येरमडा. 


३८ -तिगाव 


सालेकसा २० - झालीया 


३ ९ - झालीया 


सर्वसाधारण महिला 


१. झालीया, २. पोवारीटोला, ३. कोटजंभोरा , ४. नवेगाव, 

५. लटोरी, ६. बाम्हणी 
१. सोनपुरी, २. पाउलदौना, ३. मुंडीपार, ४. खेडेपार , 
५. पाथरी . 


४० - सोनपुरी 


२१ -पिपरीया 


सर्वसाधारण महिला 


४१ - पिपरीया 
४२ - टोयागोंदी 


१. पिपरीया, २. निंबा, ३. रोंढा, ४. कहाली 
१. टोयागोंदी, २. जमाकुडो, ३. दर्रेकसा, ४. कोसमतर्रा. 


२२ -तिरखेडी 


४३ -तिरखेडी 


ना . मा . प्र . महिला 


१. तिरखेडी, २. गिरोला, ३. बोदलबोंडी, ४. गांधीटोला, 

५. गोरे, ६. मानागड . 
१. कावराबांध, २. खोलगड, ३. धानोली, ४. दरबडा, 
५. बिजली, ६. नान्हवा . 


४४ - कावराबांध 


सर्वसाधारण महिला 


२३ - कारुटोला ४५ - कारुटोला 

४६ - लोहारा 


१. कारुटोला, २. सातगाव , ३. भजेपार, ४. मक्काटोला 
१. लोहारा , २. बिजेपार , ३. पांढरवानी, ४. कडोतीटोला , 
५. कोटरा, ६. कुलरभट्टी. 


गोरेगाव 


सर्वसाधारण 


२४ - शहारवानी ४७ - शहारवानी 

४८ - गणखैरा 


१. शहारवानी, २. गोंदेखारी, ३. सोनेगाव, ४. कवलेवाडा 
१. गणखैरा , २. पुरणगाव , ३. चिचगाव, ४. सटवा , ५. डब्बा 


२५ - सोनी 


सर्वसाधारण 


४ ९ -हिरडामाली 
५० - सोनी 


१. हिरडामाली, २. तुमखेडा, ३. मोहगाव ( बु . ) 
१. सोनी, २. दवडीपार , ३. बोटे, ४. झांजीया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
१. गिधाडी, २. चिल्हाटी , ३. आंबेतलाव, ४. बबई, ५. हिराटोला , अनुसूचित जमाती महिला 

६. कालीमाटी. 
१. घोटी, २. म्हसगाव , ३. भडंगा 


२६ - घोटी 


५१ -गिधाडी 


५२ - घोटी 


२७ - कु -हाडी 


५३ - पाथरी 


१. पाथरी, २. कटंगी ( बु . ) , ३. मेगाटोला, ४. सिरेगाव , 


अनुसूचित जाती 


५. बघोली 


५४ - कु - हाडी 


१. कु -हाडी, २. बोरगाव , ३. खाडीपार , ४. तिमेझरी, 
५. आसलपानी. 


२८ -मुंडीपार 


सर्वसाधारण महिला 


५५-मुंडीपार 
५६ - तेढा 


१. मुंडीपार, २. हिरापूर , ३. मलपुरी, ४. पिंडकेपार 
१. तेढा, २. तुमसर, ३. बाम्हणी, ४. कमरगाव, ५. मोहाडी 


२ ९ -निंबा 


५७ - चोपा 


सर्वसाधारण 


१. चोपा, २. पालेवाडा, ३. कलपाथरी, ४. तेलनखेडी, 

५. पलखेडा, ६. घुमर्रा, ७. मुरदोली. 
१. निंबा, २. तिल्ली, ३. मोहगाव ( ति . ) , ४. हौसीटोला. 


५८ -निंबा 


तिरोडा 


३० - अर्जुनी 


५ ९ - परसवाडा 


सर्वसाधारण 


१. परसवाडा , २. बघोली, ३. इंदोरा बुज ., ४. सावरा , 

५. पिपरीया, ६. बिहीरीया , ७. चांदोरी खुर्द, ८. खैरलांजी. 
१. अर्जुनी, २. बोदा, ३. गोंडमोहाडी, ४. अत्री. 


६० - अर्जुनी 


३१ - सेजगाव 


६१ - सेजगाव 


६. करटी बुज 


१. सेजगाव , २. बोरा, ३. सोनेगाव, ४. नहरटोला, ५. डब्बेटोला, ना . मा . प्र . 

. 
१. चिरेखनी, २. काचेवानी, ३. पालडोंगरी, ४. जमुनीया, 
५. बेरडीपार 


६२ -चिरेखनी 


३२ - सुकडी 


६३- इंदोरा खुर्द 


सर्वसाधारण महिला 


१. इंदोरा खुर्द, २. मंगेझरी, ३. गुमाधावडा, ४. निमगाव , 

५. पिंडकेपार , ६. बोदलकसा, ७. खडकी, ८. बरबसपुरा 
१. सुकडी, २. मेंढा, ३. बेरडीपार , ४. आलेझरी, ५. भजेपार. 


६४- सुकडी 


३३ - ठाणेगाव 


६५ -चिखली 


१. चिखली, २. मेंदीपुर , ३. खैरबोडी, ४. चुरडी, ५. भिवापुर , ना . मा . प्र . महिला 

६. डोंगरगाव, ७. खमारी 
१. ठाणेगाव, २. लाखेगाव , ३. बोपेसर, ४. गराडा , 
५. बिरसी, ६. मलपुरी. 


६६ - ठाणेगाव 


३४- कवलेवाडा ६७ - कवलेवाडा 


१. कवलेवाडा, २. बेलाटी ( बु . ) , ३. मांडवी, ४. करटी खुर्द, ना . मा . प्र . 

५. मुंडीपार, ६. मरारटोला , ७. पुजारीटोला 
१. मुंडीकोटा, २. खुरखुडी, ३. भंबोडी, ४. सालेबर्डी, 
५. घोगर्रा, ६. घाटकुरोडा, ७. चांदोरी बुज ., ८. बिरोली. 


६८ - मुंडीकोटा 


३५ - सरांडी 


६ ९ - सरांडी 


७० -केसलवाडा 


१. सरांडी, २. बयवाडा , ३. नवरगाव , ४. गांगला, ५. खोपडा , अनुसूचित जमाती महिला 

६. विहीरगाव, ७. धादरी 
१. केसलवाडा, २. सेलोटपार, ३. मुरपार , ४. सोनेखारी , 
५. पांजरा , ६. मनोरा, ७. नवेगाव खुर्द., ८. लेदडा, 
९ . येडमाकोट 


ना .- एक - अ-२ ( १६७० ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


३६- वडेगाव 


७१- वडेगाव 


( ४ ) 

( ५ ) 
१. वडेगाव , २. सतोना, ३. बोरगाव , ४. मारेगाव, ५. चोरखमारा , सर्वसाधारण महिला 

६. सिल्ली, ७. माल्ही 
१. कोयलारी, २. कोडेलोहारा , ३. सर्रा, ४. लोणारा, 
५. सितेपार, ६. कुलपा, ७. मुरमाडी, ८. नवेझरी. 


७२ - कोयलारी 


सडक 


३७ - पांढरी 


७३ - कोसमतोंडी 


ना.मा.प्र . 


अर्जुनी 


१. मुरपार ले . , २. कोसमतोंडी, ३. धानोरी, ४. चिचटोला, 

५. मुंडीपार ई . , ६. घटेगाव, ७. हेटी 
१. रेंगेपार / पां ., २. पांढरी, ३. गोंगले, ४. खाडीपार, 
५. डुंडा, ६. सितेपार, ७. मुरपार / राम , 


७४ -पांढरी 


३८ - डव्वा 


७५ - डव्वा 


१. भुसारीटोला, २. पाटेकुर्रा, ३. जांभळी, ४. गोपालटोली, सर्वसाधारण महिला 

५. पळसगाव / ड , ६. डव्वा , ७. घोटी 
१. चिरचाडी, २. कोहळीटोला/ आ ., ३. खजरी, ४. बोथली , 
५. परसोडी, ६. डोंगरगाव / ख . , ७. म्हसवानी , ८. वडेगाव . 


७६ - डोंगरगाव / ख . 


३ ९ - सौंदड 


७७ - खोडशिवनी 


१. खोडशीवनी, २. सिंदीपार, ३. गिरोला, ४. घाटबोरी/ को ., अनुसूचित जमाती महिला 

५. बौध्दनगर , ६. घाटबोरी/ ते . 
१. बोपाबोडी, २. सौंदड , ३. तिडका , ४. श्रीरामनगर 


७८ - सौंदड 


४० -चिखली 


७ ९ -चिखली 


सर्वसाधारण महिला 


१. सावंगी, २. फुटाळा, ३. बाम्हणी/ स ., ४. पळसगाव / राका., 

५. राका, ६. चिखली 
१. कोहमारा, २. कोसबी , ३. कनेरी/ राम ., ४. कोकणा / ज ., 
५. खोबा . 


८०- कोकणा/ जमी 


४१ - शेंडा 


८१ - शेंडा 


१. शेंडा, २. रेंगेपार / द ., ३. उशीखेडा, ४. पांढरवानी, ५. दल्ली, सर्वसाधारण 

६. कन्हारपायली, ७. कोदामेडी 
१. राजगुडा, २. डुग्गीपार, ३. पुतळी, ४. खडकी, ५. कोयलारी, 
६. बाम्हणी/ ख. 


८२- बाम्हणी / ख . 


देवरी 


४२ - पुराडा 


८३- ओवारा 


सर्वसाधारण 


१. ओवारा , २. डोंगरगाव, ३. सावली, ४. सुरतोली, 

५. हरदोली, ६. देवुटोला. 
१. पुराडा, २. लोहारा, ३. मुरपार, ४. ढिवरीनटोला, 
५. फुक्कीमेटा, ६. शिलापुर . 


८४- पुराडा 


अनुसूचित जाती महिला 


४३ - गोटाबोडी ८५- गोटाबोडी 

८६- मुरदोली 


१. गोटाबोडी, २. वडेगाव , ३. मुल्ला , ४. पिंडकेपार / को. 
१. मुरदोली, २. चिचेवाडा, ३. शेरपार , ४. शेंडेपार, 
५. कन्हाळगाव , ६ . आमगाव . 


४४ - भरेंगाव 


८७ - भरेगाव 


सर्वसाधारण 


१. भरॆगाव, २. डवकी , ३. सिरपुर / बांध , ४. नकटी, 

५. बोरगाव / बांध. 
१. परसोडी, २. म्हैसुली, ३. पिंडकेपार / चि ., ४. कोटजंभोरा, 
५. आलेवाडा, ६ . जेढभावडा. 


८८ - परसोडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


७ 


अनुसूची - चालू 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( २ ) 
४५ - ककोडी 


( ४ ) 
१. केशोरी, २. पलानगाव , ३. गडेगाव , ४. फुटाना , 

५. मुरमाडी, ६. मेहताखेडा 
१. ककोडी, २. उचेपुर, ३. चिपोटा, ४. चिल्हाटी, ५. मिसपिरी. 


८ ९ - केशोरी 


( ५ ) 
अनुसूचित जाती 


९ ० - ककोडी 


४६ -चिचगड 


९ १ -चिचगड 


सर्वसाधारण 


१. चिचगड, २. पिपरखारी, ३. वांढरा , ४. कडीकसा , 

५. सिरपुर / भागी., ६. ईस्तारी 
१. पालांदुर , २. मगरडोह , ३. सुकडी, ४. स गाव, 
५. पळसगाव/ चु. 


९ २ -पालांदुर / जमी. 


अर्जुनी / मोर ४७ - गोठणगाव ९ ३ - झाशीनगर 


अनुसूचित जाती 


१. झाशीनगर , २. परसोडी/ रै., ३. रामपुरी, ४. पवनी / धा ., 

५. येरंडी / दर्रे , ६. कान्होली 
१. गोठणगाव, २. बोंडगाव / सुर ., ३. कोहलगाव , ४. रामनगर , 
५. प्रतापगड , ६ . तुकुमनारायण. 


९ ४ -गोठणगाव 


सर्वसाधारण महिला 


४८ - नवेगावबांध ९ ५ - नवेगावबांध 

९ ६ -भिवखीडकी 


१. नवेगावबांध, २. देवलगाव 
१. भिवखीडकी, २. गुढरी, ३. सिलेगाव , ४. सोमलपुर, 
५. सावरटोला, ६. बाक्टी, ७. मुंगली 


ना . मा . प्र . महिला 


४ ९ - बोंडगावदेवी ९ ७ -बोंडगावदेवी 

९ ८ -निमगाव 


१. बोंडगावदेवी , २. सिलेझरी, ३. विहीरगाव / ब . , ४. चान्ना / बा . 
१. निमगाव , २. पिंपळगाव / खां ., ३. खांबी, ४. अरततोंडी, 

५. दाभना , ६. बोरटोला 
१. बाराभाटी , २. चापटी , ३. कुंभीटोला, ४. कवठा , 

५. सुकडी, ६. येरंडी / देवल 
१. माहुरकुडा, २. सिरोली, ३. मोरगाव , ४. महालगाव . 


५० - माहुरकुडा ९९ -बाराभाटी 


ना.मा.प्र . 


१०० - माहुरकुडा 


५१- ईटखेडा 


१०१ -ताडगाव 


ना . मा . प्र . 


१. ताडगाव , २. झरपडा, ३. तिडका, ४. धाबेटेकडी, 

५. बोळदे/ करड, ६. बोदरा / दे. 
१. ईटखेडा, २. ईसापुर , ३. खामखुर्रा, ४. वडेगाव /स्टेशन, 
५. येगाव, ६. बुधेवाडा. 


१०२- ईटखेडा 


५२ - महागाव 


१०३ - अरुणनगर 


ना . मा . प्र . महिला 


१. अरुणनगर , २ , गौरनगर , ३. जान्हवा , ४. कोरंभीटोला, 

५. मांडोखाल , ६. कोरंभी 
१. महागाव , २. बोरी, ३. नवनीतपूर 


१०४ - महागाव 


५३ - केशोरी 


ना.मा.प्र . 


१०५ - केशोरी 
१०६- भरनोली 


१. केशोरी, २. करांडली, ३. दिनकरनगर 
१. भरनोली, २. वडेगाव / बं ., ३. ईळदा, ४. परसटोला, 
५. कन्हाळगाव 


गोंदिया : 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० . 


दीपक कुमार मीना, 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा . , अ , क्र . ११२ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ / जिपपंस -२०२० / प्र.क्र . ० ९ / का -७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ अधिनियम ५ ) च्या कलम ५८ , 
पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गोंदिया पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास 
वर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह ) राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि - जिपनी - कावि - ३३४-२०२० , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२० चा 
आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा) च्या कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) मध्ये 
निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्याअनुसरून आलेल्या 
हरकतीचा सर्वंकश विचार करून मी , कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) सह . राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक या एस.ई.सी.- १० ९ ६ -प्र.क्र . ३४ 

दिनांक १ ९ नोव्हेंबर, १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कलि -जिपनि - कावि - १२२-२०२०. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त, 
महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ/ जिपपंस -२०१ ९ / प्र.क्र . ० ९ / का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी गोंदिया 
पंचायत समितीच्या बाबतीत दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 


आणि , ज्याअथी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम , ५ ) च्या कलम १२ चा 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ /जिपपंस -२०१ ९ / प्र.क्र . ० ९ /का-७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये 
त्यांनी गोंदिया पंचायत समितीच्या बाबतीत खालीलप्रमाणे दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


२८ 


( अठ्ठावीस ) 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 


०३ 


( तीन) 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०३ 


( तीन ) 


( क ) नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग 


०८ 


( आठ ) 


१४ 


( चौदा) 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील अ , ब , क येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील. 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


( दोन ) 
( दोन) 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०४ 


( चार) 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


०६ 


( सहा) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके 

१ ९ ४२ 


९ 


त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एस.ई.सी. - १० ९ ६- प्र.क्र . ३४ - प.रा . , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , 
१ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९९ ६ ( १ ९ ६२ चा महा. ५ वा ) च्या 
कलम ५२ चा पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ) खाली मी , दीपक कुमार मिना, जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
गणात समाविष्ट गावांची संख्या 


तालुक्याचे नाव 


निर्वाचण गणाचे 


निवडणूक 
गटाचे नाव 


नाव व क्रमांक 


अनु . जाती / अनु. जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांकरिता राखीव जागा 

( ५ ) 


व क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


गोंदिया 


१ -बिरसोला 


१ -बिरसोला 


सर्वसाधारण 


१ – बिरसोला 

भादयाटोला 


२ - कासा 

ब्राम्हणटोला 
पुजारीटोला 


३ - जिरुटोला 


४ - चंगेरा 


सेरकाटोला 


५ - कोरणी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२ - बनाथर 


१ 


सतोना 


सर्वसाधारण महिला 


२ - बनाथर 

जगनटोला 


३- कोचेवाही 


मरारटोला 


४ 


धामनगांव 


५ - वडेगांव 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२ - पांजरा 


३ - पांजरा 


१ – पांजरा 


अनुसूचित जमाती 


२ - कटंगटोला 


३ - छिपीया 


४ - झिलमिली 


५ - लंबाटोला 


ना .- एक - अ -३ ( १६७० ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची – चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


४ - रजेगांव 


१- रजेगांव 


अनुसूचित जमाती महिला 


२ - परसवाडा 

चिरामनटोला 


३ - सिरपुर 
४ - मोगर्रा 

भादुटोला 
५ - चारगांव 


३ - काटी 


५ - काटी 


ना . मा . प्र . महिला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ - काटी 

मरारटोला 
कन्हारटोला 
बाजारटोला 


२ - बघोली 


कलारटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


६ -दासगांव खू . 


१ 


दासगांव खू . 


अनुसूचित जाती महिला 


२ - दासगांव बु . 


३ - डांगोरली 
४ - तेढवा 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


४ - धापेवाडा 


(७ - नवेगांव 


१ - किन्ही 


अनुसूचित जाती 


२ - निलागोंदी 


३ - सोनपुरी 

पोलाटोला 


४ - नवेगांव 


५ - देवरी 


६ 


सोनबिहरी 


७ - बलमाटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


८ - धापेवाडा 


१- धापेवाडा 


सर्वसाधारण 


२ - मुरदाडा 
३ महालगांव 


४ - लोधीटोला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


११ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ – पांढराबोडी 


५ - पांढराबोडी 


९ - पांढराबोडी 


सर्वसाधारण 


२ - लहीटोला 

कन्हारटोला 


३- लोहारा 


४ - बिरसी ( दा ) 


५ - रायपूर 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१० -घिवारी 


ना . मा . प्र . 


१ – गिरोला 

पिपरटोला 


२ - माकडी 


३ - उमरी 


४ - निलज 


५ - सिवनी 


६ - घिवारी 


गोंडीटोला 
लोधीटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


६ - कामठा 


११ - गर्रा खु . 


१ 


रावणवाडी 
गोंडीटोला 


अनुसूचित जमाती महिला 


२ - गर्रा खु . 


गर्रा बु . 


३- मुरपार 


४ - अर्जुनी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१२ - कामठा 


१ 


कामठा 


ना . मा . प्र . महिला 


२ - बिरसी 


३- खातीया 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


७ - नागरा 


१३ - सावरी 


१ 


सावरी 


ना . मा . प्र . 


हलबीटोला 
लोधीटोला 


२ - अंभोरा 


३ 


बटाना 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१४ - नागरा 


१ 


नागरा 


ना . मा . प्र . महिला 


चांदनीटोला 


कटंगटोला 


२ - नवेगांव 


नवाटोला 


३- जब्बारटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


८ - रतनारा 


१५ - रतनारा 


१ 


रतनारा 


सर्वसाधारण 


२ - भानपुर 


जरताळ 


३- सेजगांव 


कोहका 


सायटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१६ - दवनीवाडा 


१ - दवनीवाडा 


सर्वसाधारण महिला 


२ . 


वळद 


३- कारुटोला 


४ - झाडुटोला 


खातीटोला 


५ - देवुटोला 


बिजाईटोला 


पिपरटोला 


६ - पार्डीबांध 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


९ - एकोडी 


१७- एकोडी 


१ – एकोडी 


सर्वसाधारण महिला 


रामपुरी 
२ - दांडेगांव 


३- धामनेवाडा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१८ - गंगाझरी 


१ - गंगाझरी 


सर्वसाधारण महिला 


टिकायतपुर 
जुनेवानी 

संग्रामपुर 
२ - मजितपुर 
३ - सहेसपुर 


४ - खळबंधा 


५ - खर्रा ( पां ) 


६ - ओझाटोला 


पांगडी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१० -पिंडकेपार 


१ ९ - डोंगरगांव 


१ - डोंगरगांव 


सर्वसाधारण 


किडंगीपार 


२ - फत्तेपुर 
३ - मुंडीपार 


४ - हिवरा 


भागवतटोला 


५ - ढाकणी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२० -पिंडकेपार 


ना.मा.प्र . 


१ – पिंडकेपार 

पिंडकेपार टोला 
२ - नंगपुरा मुर्गी 


३- लोधीटोला 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


११- कुडवा 


२१ - कुडवा 


१ - कुडवा 


ना.मा.प्र . 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२२ - कटंगीकला 


१- कटंगीकला 


ना.मा.प्र . 

महिला 


२ - बरबसपुरा 


३- टेमनी 


ना .- एक - अ -४ ( १६७० ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१२ - आसोली 


२३ - आसोली 


१ - आसोली 


सर्वसाधारण महिला 


२ - मुंडीपार 


३ - नवरगांवकला 


४ 


इरी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२४ - दत्तोरा 


१ – नवरगांव खु . 


अनुसूचित जाती महिला 


२ - पोवारीटोला 


दागोटोला 


३ - गुदमा 


४ - मोरवाही 


५ - दतोरा 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१३ - खमारी 


२५ - खमारी 


१ – खमारी 


सर्वसाधारण 


हलबीटोला 


२ - चुलोद 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२६- तुमखेडा खु . 


अदासी 


सर्वसाधारण 


२ - तांडा 


३ - तुमखेडा ( खु . ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१४ - फुलचुर 


२७ -फुलचुर 


१ – फुलचुरटोला 


सर्वसाधारण 


२- फुलचुर 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२८ - कारंजा 


१ 


कारंजा 


सर्वसाधारण महिला 


२ - रापेवाडा 


चिचटोला 


३ - चुटिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


भाग १ -अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा . , अ . क्र . ११३ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र .० ९ - का .७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० , 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. ५वा ) च्या कलम ५८ , 
च्या पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ) खाली मी , गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आमगांव पंचायत समिती 
जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि -जिपनि - कावि -२७१-२०२० , 
दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२० च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५वा ) च्या 
कलम १२ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला 
होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , कलम १२ पोट - कलम ( १ ) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक 
एसईसी -१० ९ ६ -प्र.क्र ३४ - पंस , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर, १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कलि -जिपनि - कावि -१२९ -२०२० . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०२० - प्र.क्र .० ९ - का. ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० आदेशान्वये त्यांनी आमगांव 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे 


१० 


०५ 


०१ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०२०-प्र.क्र .०९- का .७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी आमगांव पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ ), ( ब ) , ( क ) येथील जागांमध्ये ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 

जमाती आणि नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०१ 


०३ 


०२ 


00 


०० 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०२ 


२ . 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०३ 
त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६ - प्र.क्र . ३४ - पंस , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर, 
१ ९९ ६ , अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा) च्या 
कलम १२ च्या पोट- कलम ( १ ) , खाली मी , दीपककुमार मीना, गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणांत विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


३ . 


मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुक्याचे निर्वाचक गटाचा निर्वाचक गणाचा 

प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
क्रमांक व नाव क्रमांक व नाव 

जमाती व नागरिकाचा 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या ( ब ) खालील गावांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र स्त्रियांकरीता राखीव जागा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


नाव 


आमगांव 


१५- घाटटेमणी 


२ ९ - घाटटेमणी घाटटेमणी 


सर्वसाधारण 


भोसा 
बोदा 
गिरोला 
टाकरी 
टेकरी 
कट्टीपार 
कालीमाटी 
बंजारीटोला 
नंगपुरा 
मुंडीपार 


३० - कट्टीपार 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


गोसाईटोला 
३१-किकरीपार किकरीपार 


घाटटेमणी 
बनियाटोला 
भोसा 
बोदा 
गिरोला 
टाकरी 
टेकरी, मानेकसा 
कट्टीपार 
कालीमाटी 
बंजारीटोला 
नंगपुरा 
मुंडीपार 
रामजीटोला 
गोसाईटोला 
किकरीपार 
नवेगांव 
धामणगांव 
महारीटोला 
शंभुटोला 
सरकारटोला 
मरारटोला 
ननसरी 
कातुर्ली 
करंजी 
मोहगांव 
सुपलीपार 
डोंगरगांव 


१६-किकरीपार 


अनुसूचित जाती 


धामणगांव 
महारीटोला 


३२- कातुर्ली 


सर्वसाधारण ( महिला) 


सरकारटोला 
मरारटोला 
ननसरी 
कातुर्ली 
करंजी 
मोहगांव 
सुपलीपार 
डोंगरगांव 


१७ - गोरठा 


३३- गोरठा 


सर्वसाधारण ( महिला) 


गोरठा 
शिवणी 


गोरठा 
शिवणी 
शिवणटोला 
जवरी 
बोथली 


जवरी 
बोथली 


३४ - बोरकन्हार बोरकन्हार 

जामखारी 


अनुसूचित जमाती 


बोरकन्हार 
जामखारी 
नांगटोला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


१७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


पाऊलदौना 


बाम्हणी 
पिपरटोला 
सावंगी 


पाऊलदौना 
वाघडोंगरी 
बाम्हणी 
पिपरटोला 
सावंगी 
चिचटोला 


१८ - ठाणा 


३५ - ठाणा 


ठाणा 


ठाणा 


सर्वसाधारण 


दहेगांव 
मानेगांव 
खुर्शिपारटोला 
धावडीटोला 


ठाणाटोला 
दहेगांव 
मानेगांव 
खुर्शिपारटोला 
धावडीटोला 


३६ -सितेपार 


सितेपार 


ना . मा . प्र . ( महिला) 


सितेपार 
बासीपार 
बुराडीटोला 
भजियापार 
चिरचाळबांध 
खुर्शिपार 


बासीपार 
बुराडीटोला 
भजियापार 
चिरचाळबांध 
खुर्शिपार 


१ ९ - अंजोरा 


३७ - अंजोरा 


अंजोरा 


ना.मा. प्र . ( महिला) 


अंजोरा 
भालीटोला 
बघेडा 


बघेडा 


कोपीटोला 
चिमणटोला 


वळद 


वळद 


कटंगटोला 
कवडी 


कवडी 
रामाटोला 
पानगांव 


रामाटोला 
पानगांव 


३८ -तिगांव 


तिगांव 


तिगांव 


सर्वसाधारण ( महिला) 


सुरकुडा 


आसोली 


सुरकुडा 
धोबीटोला 
मक्कीटोला 
आसोली 
कोसमटोला 
फुक्कीमोटा 
जांभुरटोला 
पिपरटोला 
सोनेखारी 
येरमडा 


फुक्कीमोटा 
जांभुरटोला 


सोनेखारी 


येरमडा 


ना .- एक - अ -५ ( १६७० ) . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ -अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा . , अ . क्र . ११४ . 

मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ / जिपपंस -२०२० / प्रक्र . ० ९ / का -७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती अधिनियम १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा.५ वा ) च्या कलम ५८ , 
पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सालेकसा पंचायत समिती 
जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरीता जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि -जिपनि - कावि - २३५-२०२० , दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०२० चा आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५वा) च्या कलम १२ , 
पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. 
अनुसरून आलेल्या हरकतीच्या सर्वकष विचार करून मी , कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) सह राज्य निवडणूक आयुक्ताची अधिसूचना कमांक - एसईसी 
१० ९ ६ - प्र.क्र .३४ -पंरा, दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


त्या 


आदेश 


क्रमांक कलि -जिपनि - कावि - १२५-२०२०. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ जिपपंस- २०२० - प्रक्र -०९- का -७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० आदेशान्वये त्यांनी सालेकसा 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 


०८ 


०५ 


०१ 


०२ 


ज्या अर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . , ५ वा ) चा कलम १२ चा पोट - कलम ( २ ) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०२० - प्र.क्र . ० ९ - का -७, दिनांक १४-०२-२०२० च्या पत्रान्वये सालेकसा पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयांच्या जागा) निश्चित केलेल्या 
आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०२ 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 

०३ 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ , मधील ( अ ) , ( ब ) , ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जमाती व 
नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
२. त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६ - प्र.क्र . ३४ -पंरा, दिनांक १ ९ नोव्हेंबर 
१ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ महा . ५ वा ) च्या 
कलम १२ चा पोट - कलम ( १ ) खाली मी , दीपक कुमार मिना , गोंदिया जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभागनिर्दिष्ट करीत आहे. 


C 


०१ 


०१ 


०१ 


०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ १ ९ 


३ . 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुकेचे मतदार गटाच्या मतदार गणाचा 

ग्रामपंचायतीचे नाव प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूचित जाती/ अनुसूचित 
नाव क्रमांक व नाव क्रमांक व नाव 

जमाती / नागरीकांचा मागास वर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता 

राखीव जागा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ( ५ ) 

( ६ ) 
सालेकसा २० - झालीया 

३ ९ - झालीया १. झालीया 

झालीया 

अनुसूचित जाती ( महिला) 
साखरीटोला 

गोडीटोला 
२. पोवारीटोला 

पोवारीटोला 


३. कोटजांभोरा 


कोटजांभोरा 


मोकासीटोला 


४. नवेगांव 


नवेगांव 


५. लटोरी 


लटोरी 


असईटोला 


६. बाम्हणी 


बाम्हणी 


पठाणटोला 


एकूण 


११ 


४० - सोनपुरी 


ना.मा.प्र . 


१. सोनपुरी 
२. पाऊलदौना 


सोनपुरी 
पाऊलदौना 


पांढरी 


३. मुंडीपार 


मुंडीपार 


पानगाव 


४. खेडेपार 


खेडेपार 
कुभारटोला 
पाथरी 


५. पाथरी 


एकूण 


०८ 


४१ -पिपरीया 


१. पिपरीया 


पिपरीया 


सर्वसाधारण 


रामाटोला 


गल्लाटोला 


२. निंबा 


निंबा 


3. रोढा 


रोढा 


४. काहली 


काहली 


एकूण . 


०६ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


सालेकसा 


२१ -पिपरीया 


४२ - टोयागोंदी 


१. टोयागोंदी 


टोयागोंदि 


( ६ ) 
अनुसूचित जमाती 

(महिला ) 


२. जमाकुडो 
३. दर्रेकसा 


चांदसूरज 
विचारपूर 
कोपालगड 
जमाकुडो 
दर्रेकसा 
दलदलकुही 

बंजारी 
मुरकुडोह 

दंडारी 
दिवटेसूर ( रिठी) 
तहकाझरी (रिठी) 
कचरागड (रिठी) 

कोसमतर्रा 


४. कोसमतर्रा 


नवाटोला 
धनेगांव 


धनसुवा 
कमकाझरी (रिठी) 
सिरमकसा (रिठी) 
गेडुरझरीया ( रिठी) 


एकूण . . 


२० 


सालेकसा 


२२ -तिरखेडी 


४३ -तिरखेडी 


१. तिरखेडी 


तिरखेडी 


सर्वसाधारण 


२. गिरोला 


गिरोला 


सोनारटोला 


ईसनाटोला 
बोदलबोडी 


३. बोदलबोडी 


भाडीपार 
गांधीटोला 


४. गांधीटोला 


सालईटोला 


भजीयादंड 


५. गोरे 


गोरे 


६. मानागड 


मानागड 


मरकाखांदा 


एकूण . . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ २१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 
अनुसूचित जमाती 


४४ - कावराबांध 


१. कावराबांध 


कावराबांध 


मोहाटोला 
कुनबीटोला 
ब्राम्हणटोला 
खोलगड 
धानोली 


२. खोलगड 
३. धानोली 


४. दरबडा 


दरबडा 


५. बिंझली 


बिंझली 


६. नानव्हा 


नानव्हा 


घोन्सी 


भनसुला 


एकूण .. 


११ 


४५ - कारूटोला 


१. कारूटोला 


सर्वसाधारण महिला 


कारूटोला 
सलगंटोला 
हेटीटोला 


२. सातगांव 


सातगांव 


३. भजेपार 
४. मक्काटोला 


साकरीटोला 

भजेपार 
मक्काटोला 
दुर्गटोला 


एकूण .. 


०८ 


सालेकसा 


२३ - कारूटोला 


४६. लोहारा 


१. लोहारा 


ना.मा.प्र . 


( महिला) 


२. बिजेपार 


३. पांढरवाणी 


लोहारा 
लभाणधारणी 
बिजेपार 
शेरपार 
पांढरवाणी 
डोमाटोला 
मरामजोब 
कडोतीटोला 

कोटरा 
हलबीटोला 
कुलरभट्टी 
( ग्राममंडळ ) 


४ . कडोतीटोला 


५ , कोटरा 


६. कुलरभट्टी ( ग्राममंडळ ) 


एकूण .. 


११ 


ना .- एक - अ -६ ( १६७० ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा . , अ . क्र . ११५ . 

मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस- २०२० - प्र.क्र .० ९ - का .७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० , 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५वा ) च्या कलम ५८ , 
पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गोरंगाव पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि - जिपपंस - कावि १० ९ -२०२० , दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२ , 
पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. 
अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी 
१० ९ ६ - प्र.क्र . ३४ -पंरा , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


त्यास 


आदेश 


क्रमांक कलि -जिपपंस - कावि - १२३-२०२०.– 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांची अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०२० - प्र.क्र .० ९ - का . ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी गोरेगाव 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०२० - प्र.क्र .० ९ - का . ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी गोरेगाव पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 


१२ 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 


०६ 


अ ) अनुसूचित जाती 


०१ 


( ब ) अनुसूचित जमाती 


०२ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०३ 


०४ 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 

जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 


०४ 


( अ ) अनुसूचित जाती 


०१ 


( ब ) अनुसूचित जमाती 


०१ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०२ 


०२ 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६ -प्र.क्र . ३४ - पंरा , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर 
१ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा) च्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


२३ 


कलम १२ चे पोट- कलम ( १ ) , खाली मी , दीपक कुमार मीना, गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणांत विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुक्याचे निवडणूक गटाचा निवडणूक गणाचे गणात समाविष्ट गावांची संख्या 

अनुसूचित जाती / अनुसूचित 
नाव व क्रमांक नाव व क्रमांक 

जमाती / नागरिकांचा 

मागास प्रवर्ग 
व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


नाव 


( 
१ 
) 


गोरेगाव 


२४ - शहारवाणी 


४७ - शहारवाणी 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट 

असलेले क्षेत्र 


१ - शहारवाणी, धानुटोला 
२ - गोंदेखारी, लेंडेझरी 
३ - सोनेगाव , नवरगाव , गिरोला रिठी 
४- कवलेवाडा, डोंगरुटोला, इसाटोला 


४८ - गणखैरा 


५ -गणखैरा 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( महिला) 


६ - पुरगाव 
७ -चिंचगाव, चिचगाव टोला 


८ - सटवा 


९ - डव्वा 


२५ - सोनी 


४ ९ -हिरडामाली 


१० -हिरडामाली 
११ -तुमखेडा 
१२ - मोहगाव ( बु . ) , धुदाटोला, सर्वाटोला 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( महिला) 


५० - सोनी 


सर्वसाधारण 


१३ - सोनी, नोनीटोला 
१४ - दवडीपार 
१५- बोटे 
१६- झांजिया 


२६- घोटी 


५१-गिधाडी 


सर्वसाधारण 


१७ -गिधाडी, कवडीटोला 
१८ -चिल्हाटी, सलंगटोला 
१ ९ - आंबेतलाव 
२० - बबई 
२१-हिराटोला, चांदिटोला 
२२ - कालिमाटी 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( १ ) 
गोरेगाव 


( ५ ) 
सर्वसाधारण ( महिला) 


५२ - घोटी 


२३ - घोटी, गहेलाटोला 
२४ -म्हसगाव, देऊटोला 
२५ - भडंगा 


सर्वसाधारण ( महिला) 


२७ - कु - हाडी 


५३ - पाथरी 


२६ - पाथरी 
२७ - कटंगी 
२८ -मेंगाटोला 
२ ९ -सिलेंगाव 
३० -बघोली 


५४ - कु - हाडी 


३१ - कु - हाडी 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


३२ - बोरगाव , सुकपूर 


३३- खाडीपार, खाडीपारटोला 
३४ -तिमेझरी 
३५ - आसलपाणी, बागळबंध, बोळंदा , 

आलेबेदर रिठी 


२८ -मुंडीपार 


५५ -मुंडीपार 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


३६ -मुंडीपार 
३७ -हिरापूर , सायटोला 
३८ - मलपुरी, रामाटोला 
३ ९ -पिंडकेपार 


५६ - तेढा 


सर्वसाधारण 


४० - तेढा, हलबीटोला ( तेढा) 
४१ - तुमसर, खोसेटोला 
४२ - बाम्हणी 


४३ - कमरगाव 
४४- मोहाडी 


२ ९ -निंबा 


५७ - चोपा 


अनुसूचित जमाती ( महिला) 


४५ - चोपा, बाजारटोला 
४६- पालेवाडा 
४७ - कलपाथरी 
४८ - तेलनखेडी,मुंढरीटोला, आकोटोला 
४ ९ -पलखेडा, सोनारटोला 
५० - घुमर्रा 
५१ -मुरदोली, गराडा, जांभुळपाणी, सोंदलागोंदी 


५८ -निंबा 


५२-निंबा, पिपरटोला, गोवारीटोला, पठानटोला, अनुसूचित जमाती 

हलबीटोला निंबा, चिचटोला, झांलिया रिठी , 

पांगळी रिठी, रेंगेपार रिठी 
५३ -तिल्ली, गौरिटोला 
५४ - मोहगाव तिल्ली 
५५ - हौसीटोला, चांगोटोला, कन्हारटोला चांगो, 

कन्हारटोला चोपा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके , १९ ४२ 


२५ 


भाग १ -अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा . , अ . क्र . ११६ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्र . रानिआ -जिपपंस -२०२० -प्रक्र . ० ९ - का .७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा , पंचायती समिती अधिनियम १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा) च्या कलम ५८ , पोट 
कलम ( १ ) खंड ( अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तिरोडा पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये येईल त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग अणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता 
जागा राखून ठेवण्यात येतील . ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियासाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणा - या क्रमांक कलि / जिपपंस / कावि -१० ९ / २०२०, दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२० 
आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा माह . ५ वा) च्या कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) 
मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्या अनुसरून आलेल्या 
हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६/ प्र.क्र .- ३४ /पंस, 
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कलि -जिपपंस- कावि - १२४-२०२०. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायती समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. ५ वा ) चा कलम ९ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये राज्य 
निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ / जिपपंस / २०२० / प्र.क्र . ० ९ /का .७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० आदेशान्वये त्यांनी 
तिरोडा पंचायत समितीच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा) कलम १२ चा पोट - कलम ( २ ) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ / जिपपंस २०२० / प्र.क्र . ० ९ / का . ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी, च्या पत्रान्वये त्यांनी तिरोडा पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 
( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - 

.१४ ( चौदा) 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 

. .०२ ( दोन ) 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

. .०१ ( एक ) 
( क ) नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

. .०४ ( चार ) 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरून )राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - 

.०७ ( सात ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ ), ( ब ) , ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जमाती, 
व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ ) अनुसूचित जाती 

. .०१ ( एक ) 
( ब) अनुसूचित जमाती 

. .०१ ( एक ) 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 

. .०२ ( दोन ) 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

. . ०३ ( तीन ) 


२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६ / प्र.क्र ./ ३४ -पंस, दिनांक १ ९ नोव्हेंबर 
१ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) चा 
कलम १२ चा पोट - कलम ( १ ) खाली मी दीपक कुमार मिना, गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
ना - एक - अ-७ ( १६७० ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके , १ ९ ४२ 


विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


३ . 


अ . 


निर्वाचक गणाचे 
क्रमांक व 


क्र . 


निवडणूक 

विभागाचे 
क्रमांक व नाव 

( २ ) 


नाव 


अनुसूची 
ग्रामपंचायतीचे 

प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती/ 
नाव समाविष्ट 

नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व 
गांवे 

स्त्रियाकरीता राखीव जागा 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या 
मर्यादेत समाविष्ट असलेले 
क्षेत्र 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


अर्जुनी - ३० 


५ ९ - परसवाडा 


परसवाडा 


परसवाडा 
बाघोली 


बाघोली 


इंदोरा बुज . 


इंदोरा बुज . 


सावरा 


सार्वसाधारण 


पिपरीया 
बिहीरीया 
चांदोरी खुर्द 
खैरलांजी 


सावरा 
बोंडरानी 
पिपरीया 
बिहीरीया 
चांदोरी खुर्द 
खैरलांजी 


एकूण . 


८C 


९ 


६० - अर्जुनी 


अर्जुनी 
बोदा 
गोंडमोहाडी 


अर्जुनी 
बोदा 
गोंडमोहाडी 
किंडगीपार 
अत्री 


नामाप्र ( महिला) 


अत्री 


एकूण 


४ 


५ 


एकूण .. 


१२ 


१४ 


२ 


सेजगांव - ३१ 


६१ - सेजगांव 


सेजगांव 


बोरा 


सेजगांव 
बोरा 
सोनेगांव 
नहरटोला 
डब्बेटोला 


नामाप्र ( महिला) 


सोनेगांव 
नहरटोला 
डब्बेटोला 


करटी बुज . 


करटी बुज . 


एकूण . 


६ 


६ 


६२-चिरेखनी 


चिरेखनी 
काचेवानी 


चिरेखनी 
काचेवानी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके , १९ ४२ 


२७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
पालडोंगरी 


नामाप्र 


( ५ ) 
[ पालडोंगरी 
भूराटोला 
जमुनिया 
बेरडीपार 


जमुनिया 
बेरडीपार 


एकूण 


६ 


एकूण .. 


११ 


१२ 


३ 


३२ - सुकडी डाक ६३ - इंदोरा खुर्द 


इंदोरा खुर्द 


मंगेझरी 


सर्वसाधारण ( महिला) 


गुमाधावडा 
निमगांव 
पिंडकेपार 
बोदलकसा 
खडकी 
बरबसपुरा 


इंदोरा खुर्द 
मंगेझरी 
कोडोबर्रा 
घोटी 
गोंविदटोला 
गुमाधावडा 
निमगांव 
पिंडकेपार 
बोदलकसा, रूस्मतपुर 
खडकी 
बरबसपुरा 


एकूण .. 


८C 


१२ 


६४ - सुकडी डाक 


सुकडी 
मेंढा 
बेरडीपार 


सुकडी 
मेंढा 
बेरडीपार 
खुर्शीपार 
आलेझरी, बालापुर 
भजेपार 


अनु. जाती 


आलेझरी 
भजेपार 


एकूण 


५ 


७ 


एकूण .. 


१३ 


१ ९ 


४ 


३३ -ठाणेगांव 


६५ -चिखली 


नामाप्र 


चिखली 
मेंदीपुर 
खैरबोडी 
चुरडी 
भिवापुर 
डोंगरगांव 
खमारी 


चिखली 
मेंदीपुर 
खैरबोडी, नंदनगर 
चुरडी 
भिवापुर 
डोंगरगाव 
खमारी 


एकूण . 


७ 


८ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके , १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


६६ -ठाणेगांव 


ठाणेगाव 
लाखेगांव 
बोपेसर 


ठोणेगांव 
लाखेगांव 
बोपेसर 
खोडगांव 


गराडा 


सर्वसाधारण 


बिर्सी 
मलपुरी 


गराडा 
बिर्सी 
मलपुरी 


एकूण . 


६ 


७ 


एकूण . 


१३ 


१५ 


५ 


3४ - कवलेवाडा 


६७ -कवलेवाडा 


कवलेवाडा 


कवलेवाडा 


बेलाटी बुज . 


बेलाटी बुज. 


सर्वसाधारण 


मांडवी 
करटी खुर्द 
मुंडीपार 
मरारटोला 
पुजारीटोला 


मांडवी 
करटी खुर्द 
मुंडीपार 
मरारटोला 
पुजारीटोला 


एकूण . . 


७ 


७ 


६८ -मुंडीकोटा 


मुंडीकोटा 
खुडखुडी 
भंबोडी 
सालेबर्डी 
घोगरा 


मुंडीकोटा 
खुडखुडी 
भंबोडी 
सालेबर्डी 
घोगरा 
पाटीलटोला 
घाटकुरोडा 


सर्वसाधारण ( महिला) 


घाटकुरोडा 


चांदोरी बुज . 


चांदोरी बुज . 


बिरोली 


बिरोली 
सोनोली 


एकूण 


८ 


१० 


एकूण .. 


१५ 


१७ 


६ 


३५ - सरांडी 


६ ९ - सरांडी 


संराडी 


संराडी 


बयवाडा 


बयवाडा 


नवरगाव 


नवरगाव 


गांगला 
खोपडा 


गांगला 
खोपडा 


सर्वसाधारण ( महिला) 


इशापुर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके , १९ ४२ 


२ ९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


विहिरगांव 
धादरी 


विहिरगांव 
धादरी, उमरी 


एकूण .. 


७ 


९ 


७० - केसलवाडा 


केसलवाडा 
सेलोटपार 


केसलवाडा 
सेलोटपार 
मुरपार, सोनेखारी 
खैरी, खेडेपार 


अनु. जमाती ( महिला) 


पांजरा 


मुरपार 
सोनेखारी 
पांजरा 
मनोरा 
नवेगांव खुर्द 
लेदडा 
येडमाकोट 


मनोरा 
नवेगांव खुर्द 
लेदडा 
येडमाकोट 


एकूण .. 


११ 


एकूण .. 


१६ 


२० 


७ 


३६ - वडेगांव 


७१ - वडेगांव 


वडेगांव 
सातोना 
बोरगांव 
मारेगांव 
चोरखमारा 
सिल्ली 
माल्ही 


वडेगांव 
सातोना 
बोरगांव 
मारेगावं 
चोरखमारा 
सिल्ली 
माल्ही 


सर्वसाधारण 


एकूण . 


७ 


७ 


७२ - कोयलारी 


कोयलारी 
कोडेलोहारा 
सर्रा 
लोणारा 
सितेपार 


कोयलारी 
कोडेलोहारा 
सर्रा, निलागोंदी 
लोणारा, नांदलपार 
सितेपार 
कुलपा 
मुरमाडी 
नवेझरी 


अनु . जाती ( महिला) 

) 


कुलपा 
मुरमाडी 
नवेझरी 


एकूण 


८C 


१० 


एकूण . 


१५ 


१७ 


एकूण 


. . 


१४ गणाचे . . 


९ ५ 


११४ 


ना .- एक - अ -८ ( १६७० ) . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा . , अ . क्र . ११७ . 

मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र .० ९ - का .७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० , 
महाराष्ट्र अधिनियम , ५ च्या कलम ५८ , पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सडक अर्जुनी पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक 
अका -जिपपंस - कावि ९२-२०२० , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ 
( १ ९ ६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२ पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी 
प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , कलम १२ पोट - कलम ( १ ) सह राज्य निवडणूक 
आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६ - प्र.क्र .३४ -पंरा, दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कली -जिपपंस - कावि - १२७-२०२०.– 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांची अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०२० -प्र.क्र .० ९ - का .७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० , च्या आदेशान्वये त्यांनी सडक अर्जुनी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०२० - प्र.क्र .० ९ - का .७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी सडक अर्जुनी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 

ठेवलेल्या 
जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 


१० 


०१ 


०२ 


०३ 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ ), ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित 

जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०५ 


०१ 


०१ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०२ 


०१ 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस - एसईसी -१० ९ ६ -प्र.क्र .३४ -पंरा, 
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ , अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा 
महा . ५वा ) च्या कलम ५२ चे पोट - कलम ( १ ) , खाली मी , दीपक कुमार मीना, जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या 
निर्वाचक गणांत विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


३१ 


निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


३ . 


निर्वाचन गणाचे 


ग्रामपंचायतीचे नांव 


तालुक्याचे गटाचे क्रमांक 
नांव 

व नांव 


प्रदेशाची व्याप्ती 
समाविष्ट गांवे 


नांव 


अनुसूचित जाती/ अनुसूचित 

जमाती / नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांकरिता राखीव जागा 

( ६ ) 


( 
१ 
) 


( 
२ 
) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( अ) खालील ग्रामपचायतीच्या 


मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्रे 


सडक अर्जुनी ३७ पांढरी 


७३ कोसंमतोंडी 


मुरपार / ले 


ना.मा. प्र . महिला 


कोसमतोंडी 


१ मुरपार / ले. 

लैंडेझरी, बोलूंदा 

मंगेझरी / री 
२ कोसमतोंडी 

थाडेझरी 
३ 

धानोरी 

चिचटोला 
५ मुंडीपार/ ई 
६ घटेगाव, टेमणी, 

थाडेझरी/ री , 
पुरकाबोडी / री 
हेटी 


धानोरी 
चिचटोला 
मुंडीपार / ई 
घटेगाव 


४ 


हेटी 


७४ पांढरी 


ना.मा. प्र . 


रेंगेपार / पा 
पांढरी 


गोंगले 
खाडीपार 
डुन्डा 
सितेपार 
मुरपार / राम 


१ 

रेंगेपार / पा, मालिजुंगा 
२ पांढरी, हलबीटोला, 

शिवनटोला 
३ गोंगले 
४ खाडीपार 
५ डुन्डा 
६ सितेपार 
७ 

मुरपार / राम 


३८ डव्वा 


७५ डव्वा 


सर्वसाधारण 


भुसारीटोला 
पाटेकुर्रा 
जांभळी 


१ भुसारीटोला 
२ पाटेकुर्रा 
३ जांभळी, दोडके , 

पांढरवानी / दो, 
कातलवाही / री, 

मरामजोब / री 
४ गोपालटोली 
५ पळसगांव / ड 
६ डव्वा 
७ घोटी 

पिंडकेपार 


गोपालटोली 
पळसगांव / ड 
डव्वा 
घोटी 


७६ डोंगरगांव / ख 


अनुसूचित जमाती 


चिरचाडी 
कोहळीटोला / आ 
खजरी 
बोथली 
परसोडी 
डोंगरगांव / ख 
म्हसवानी 
वडेगांव 


१ 

चिरचाडी 
२ कोहळीटोला/ आ 
३ खजरी 
४ बोथली 
५ परसोडी 
६ डोंगरगांव / ख 
७ म्हसवानीवडेगांव 
८ वडेगांव 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
७७ खोडशिवनी 


अनुसूची – चालू 

( ४ ) 
खोडशिवनी 
सिंदीपार 


( ६ ) 
सर्वसाधारण महिला 


३ ९ सौदड 


१ 


( ५ ) 
खोडशिवनी 
२ सिंदीपार, माहूली, 

खैरी , मुंडीपार / सिं, 

बिरीं 
३ गिरोला, खैरी / हमेशा 
४ घाटबोरी / को 
५ बौद्धनगर 
६ घाटबोरी/ ते 


गिरोला 
घाटबोरी/ को 
बौद्धनगर 
घाटबोरी/ ते 


७८ सौदड 


अनुसूचित जाती महिला 


बोपाबोडी 
सौदड 
तिडका 
श्रीरामनगर 


१ बोपाबोडी 
२ सौदड 
३ तिडका 
४ श्रीरामनगर 


४० चिखली 


७ ९ चिखली 


अनुसूचित जमाती महिला 


सावंगी 
फुटाळा 
बाम्हणी/ स 
पळसगांव / राका 


१ सावंगी 
२ फुटाळा 
३ बाम्हणी/ स 
४ पळसगांव / राका, 

भदुटोला 
५ राका , पिपरी 
६ चिखली, 

कोहळीटोला / चि . 


राका 
चिखली 


८० कोकणा / जमी 


ना.मा. प्र . महिला 


कोहमारा 
कोसबी 


कनेरी / राम 
कोकणा/ ज 
खोबा 


१ कोहमारा 
२ कोसबी, कोलारगांव, 

बकी, मेंडकी, 
कोसमघाट , 

मनेरी 
३ कनेरी / राम 
४ कोकणा/ ज 
५ खोबा, चिंगी, 

कोकणा/ गो, 
कवलेवाडा, 
झनकारगोंदी 


८१ शेंडा 


सर्वसाधारण 


शेंडा 
रेंगेपार / द 
उशिखेडा 


पांढरवाणी 
दल्ली 
कन्हारपायली 
कोदामेडी 


१ शेंडा 
२ रेंगेपार / द 
३ उशिखेडा, 

मोहघाटा 
४ पांढरवाणी 
५ दल्ली, सालेधारणी 
६ कन्हारपायली 
७ 

कोदामेडी, 
केसलवाडा 


४१ शेंडा 


८२ बाम्हणी/ ख 


सर्वसाधारण 


राजगुडा 


१ राजगुडा, मंदीटोला 


डुग्गीपार 


पुतळी 
खडकी 


मोगर्रा, निशानी/ री 
२ डुग्गीपार, नैनपुर, 

देवपायली 
३ पुतळी, सहाकेपार 

खडकी. 

डोंगरगांव / स, खुर्शिपार 
५ कोयलारी, 

, 
कोहळीपार, प्रधानटोला 
६ बाम्हणी / ख 


४ 


कोयलारी 


बाम्हणी/ ख 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


३३ 


भाग १ -अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा . , अ . क्र . ११८ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस -२०२० - प्र.क्र .० ९ - का .८ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० , 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५वा ) च्या कलम ५८ , 
पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे देवरी पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि -जिपपंस - कावि १३७-२०२० , दिनांक ११ 
नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ , 
पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता त्यास 
अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वकष विचार करून मी , कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) सह राज्य निवडणूक आयुक्ताची अधिसूचना क्रमांक एसईसी 
१० ९ ६ - प्र.क्र .३४ -पंच, दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक अका -जिपपंस - कावि १२६-२०२०. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०१ ९ -प्र.क्र .० ९ - का .७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० आदेशान्वये त्यांनी गोंदिया जिल्हा 
परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ जिपपंस- २०२० -प्र.क्र .० ९- का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी गोंदिया जिल्हा 
परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 


१० 


९ 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


१ 


4५ 


३ 


५ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास वर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 

जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


५ 


१ 


३ 


१ 


O 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६ - प्र.क्र . ३४ -पंरा, 
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ , अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१ 
( १ ९ ६२ चा महा . ५वा ) चा कलम १२ चा पोट - कलम ( १८ ) खाली मी , दीपक कुमार मिना, जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, गोंदिया याद्वारे उक्त पंचायत 
समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
ना .- एक - अ - ९ ( १६७० ) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


करीत असून , ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गांच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुक्याचे मतदार गटाचा 

प्रदेशाची व्याप्ती ( समाविष्ट गाव) अनुसूचित जाती / अनुसूचित 
नांव क्रमांक व नांव क्रमांक व नांव 

जमाती/ नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 
व स्त्रियांकरिता 
राखीव जागा 


मतदार गणाचे 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


देवरी 


४२ - पुराडा 


८३ ओवारा 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( १ ) ओवारा , आलेबेदर 
( २ ) डोगरगांव 
( ३ ) सावली, पंढरपूर 
( ४ ) सुरतोली, चारभाटा , सुब्रायटोला 
( ५) हरदोली 
( ६ ) देवूटोला, पाऊलदौना 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 


८४ पुराडा 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


( १ ) पुराडा 


( २ ) लोहारा, मोहनटोला 


( ३ ) मुरपार 


४३ - गोटाबोडी 


८५ गोटाबोडी 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


( ४ ) ढिवरीनटोला 
( ५ ) फुक्कीमेटा 
( ६ ) शिलापूर , बोरगांव 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( १ ) गोटाबोडी, धोबीसराड , भागी 
( २ ) वडेगांव , सालेगाव , खामतलाव , छत्तरटोला रिठी, 
आलेझरी रिठी 


( ३ ) मुल्ला 


८६ मूरदोली 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( स्त्री ) 


( ४ ) पिंडकेपार / गो , टेकाबेदर , जमनापुर , झुझारीटोला 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( १ ) मूरदोली, मरामजोब 
( २ ) चिचेवाडा 
( ३ ) शेरपार , मासुलकसा 
( ४ ) शेडेपार, सालई , मल्हारबोडी, बेलारगोंदी, कलचुवा 
( ५ ) कन्हाळगाव , पांढरवाणी, लेंडीजोब , मुरपार रिठी 
( ६ ) आमगांव , मुंडीपार 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( १ ) भगांव , मुरपार 


४४ - भरेगांव 


८७ भगांव 


अनुसूचित जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


३५ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( 
५ 
) 


८८ परसोडी 


अनुसूचित जमाती 


४५- ककोडी 


८ ९ केशोरी 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


९ ० ककोडी 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री) 


( ४ ) 
( २ ) डवकी 
( ३ ) शिरपूर बांध, पदमपुर , मकरधोकडा 
( ४ ) नकटी, टोयागोंदी, राजमडोंगरी 
( ५ ) बोरगांव / बा , चारभाटा , पदमपुर 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( १ ) परसोडी, कवलेवाडा 
( २ ) म्हैसुली, बोंडे 
( ३ ) पिंडकेपार | चि , आंभोरा, कोसबी / खुर्द 
( ४ ) कोटजांभोरा, देवलगांव 
( ५ ) आलेवाडा, मोहगांव 
( ६ ) जेढभावडा, सिंदीबिरी, मसुरभावडा 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( १ ) केशोरी, खामखुर्रा, निलज , धानोरी 
( २ ) पलानगांव 
( ३ ) गडेगांव , बेलगांव , बोदालदंड , कोसबी/ बु. 
( ४) फुटाणा, हळदी 
( ५ ) मुरमाडी, तुमडीकसा 
( ६ ) मेहताखेडा, पाऊलझोला 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( १ ) ककोडी, कुनबीटोला 
( २ ) उचेपूर, महाका 
( ३ ) चिपोटा, धवलखेडी 
( ४ ) चिल्हाटी, वडेकसा 
( ५ ) मिसपीरी, धमदीटोला, ऐडमागोंदी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( १ ) चिचगड 
( २ ) पिपरखारी, सुंदरी, वासनी, मोहांडी, पवनी (रिठी ), 
गवर्रा (रिठी) 
( ३ ) वांढरा, रेहळी, डोंगरगांव 
( ४ ) कडीकसा, गणुटोला 
( ५ ) सिरपुर / भागी, मुरमाडी (रिठी) 
( ६ ) ईस्तारी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( १ ) पालांदुर / ज , गरारटोला 
( २ ) मगरडोह , बालापुर, चुंभली, घोघरा , आक्टा (रिठी ), 
मलकाझरी (रिठी), डोंगरगाव (रिठी), भंडारी ( रिठी) 
( ३ ) सुकळी, रोपा, ढोढरा 
( ४ ) सर्टेगांव , घोनाडी, सिंगनडोह 
( ५ ) पळसगांव / चु , धमदीटोला 


४६ -चिचगड 


९ १ चिचगड 


सर्वसाधारण 


९ २ पालांदुर / ज . 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११ ९ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०२० -प्र.क्र.९ - का .७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० , 
महाराष्ट्र अधिनियम ५ च्या कलम ५८ , पोट -कलम ( १ ) खंड ( अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जुनी मोरगाव पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा 
क्रमांक कलि -जिपपंस - कावी - १३७-२०२० , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या 
अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ पोट- कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील 
रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्या अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , कलम १२ पोट - कलम ( १ ) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६- प्र.क्र . ३४ - पंस , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कलि -जिपपंस - कावि -१२९ - २०२०. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस - २०२० - प्र.क्र .० ९ - का . ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी 
अर्जुनी मोरगाव पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०२० -प्र.क्र .० ९ - का . ७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी अर्जुनी मोरगाव 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या 
जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 


१४ 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 


०२ 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०३ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०४ 


०७ 


३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ ), ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 

जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 


०१ 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


०२ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०२ 


०२ 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१० ९ ६- प्र.क्र . ३४ -पंस , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर 
१ ९९ ६ , अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. ५वा ) च्या 
कलम ५२ चे पोट - कलम ( १ ) , खाली मी , दीपक कुमार मीना, जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणांत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


३७ 


विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या निर्वाचक गणांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुका जिल्हा परिषद पंचायत समिती 

प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती / अनुसूचित 
निवडणूक निर्वाचक गण 

जमाती/ नागरिकांचा 
विभागाचे क्रमांक क्रमांक व नाव 

मागास प्रवर्ग 
व नाव 

व स्त्रियांकरिता 
राखीव जागा 


( १ ) ( २ ) 
अर्जुनी मोरगाव ४७ -गोठणगाव 


९ ३ - झाशीनगर 


( ४ ) 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

असलेले क्षेत्रे 
( १ ) झाशीनगर , मलकाझरी, तुमढीमेंढा, चुटीया, 

दरेगाव , कसारी, मोहगाव 


( २ ) परसोडी / रे ., खोली, चान्ना/ कोडका, 

पांढरवाणी/ मा ., पांढरवाणी / रै. 


( ३ ) रामपुरी, येलोडी, जांभळी. 
( ४ ) पवनी / धा ., धाबेटेकडी, तिडका, सुरतोली , 


सालई , कुडका. 


( ५ ) येरंडी/ दर्रे, माहुली. 
( ६ ) कान्होली, जब्बारखेडा. 


९४- गोठणगांव 


( १ ) गोठणगांव 


अनुसूचित जाती स्त्री 


( २ ) बोंडगाव / सुर, सुरबन , गंधारी, जांभळी /पोर्ला 
( ३ ) कोहलगाव , रांजीटोला 


( ४ ) रामनगर , संजयनगर 


( ५ ) प्रतापगड , जरुघाटा , कढोली, निमगाव /रिठी. 
( ६ ) तुकुमनारायण, गवर्रा, केळवद , डोंगरगाव , 

उमरपायली 


४८ - नवेगावबांध ९ ५ - नवेगावबांध 


( १ ) नवेगावबांध 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


९ ६ -भिवखिडकी 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्री 


( २ ) देवलगांव 
( १ ) भिवखिडकी 
( २ ) गुढरी 
( ३ ) सिरेगाव 
( ४ ) सोमलपुर, बिडटोला, भुरसीटोला, 

गंगेझरी 
( ५ ) सावरटोला, सुरगाव, 

उमरी 
( ६ ) बाक्टी 
( ७ ) मुंगली 


ना .- एक - अ -१० ( १६७० ) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( २ ) 
४ ९ -बोंडगाव / देवी ९ ७ - बोंडगाव / देवी 


( १ ) बोंडगाव / देवी. 


सर्वसाधारण स्त्री 


( २ ) सिलेझरी, घुसोबाटोला, डोंगरगाव 
( ३ ) विहीरगाव / ब ., सरांडी /रिठी, येरंडी 


( ४ ) चान्ना / बाक्टी 


९ ८ - निमगाव 


( १ ) निमगाव 


सर्वसाधारण 


( २ ) पिंपळगाव / खांबी 


( ३ ) खांबी 


( ४ ) अरततोंडी 


( ५ ) दाभना 
( ६ ) बोरटोला, इंजोरी, भागी /रिठी. 


५० - माहुरकुडा 


९९ -बाराभाटी 


( १ ) बाराभाटी 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्री 


( २ ) चापटी 


( ३ ) कुंभीटोला 
( ४ ) कवठा, डोंगरगाव , सोमलपुर/ रिठी 
( ५ ) सुकळी, खैरी, बोळदे, बोरटेकडी / रि ., 

कालीमाटी/ रि. 


( ६ ) येरंडी / देवल 


१०० -माहुरकुडा 


( १ ) माहुरकुडा, मालकनपुर , तुमडीमेंढा 
( २ ) सिरोली 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


( ३ ) मोरगाव, पाथरी /रिठी, डोमा /रिठी 


५१ - ईटखेडा 


१०१ - ताडगाव 


सर्वसाधारण स्त्री 


( ४ ) महालगाव, तावशी/ खुर्द, निलज , रामघाट 
( १ ) ताडगाव 
( २ ) झरपडा 
( ३ ) तिडका, करडगाव 
( ४ ) धाबेटेकडी 
( ५ ) बोळदे / करड 
( ६ ) बोदरा / दे., देऊळगाव, सोनेगाव , सिल्ली 
( १ ) ईटखेडा, डोंगरगाव 
( २ ) ईसापुर, घाटीपळगाव , कन्हाळगाव , 

कन्हाळगाव/ रै. 
( ३ ) खामखुरा 
( ४ ) वडेगाव / स्टे . 
( ५ ) येगाव 
( ६ ) बुधेवाडा 


१०२ - ईटखेडा 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २ , २०२० / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४२ 


३ ९ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 
५२ - महागाव 


( ३ ) 
१०३ - अरुणनगर 


१०४ - महागाव 


( ४ ) 

( ५ ) 
( १ ) अरूणनगर 

अनुसूचित जमाती 
( २ ) गौरनगर 
( ३ ) जानवा, काटगाव 
( ४ ) कोरंभीटोला 
( ५ ) मांडोखाल 
( ६ ) कोरंभी, अरततोंडी 
( १ ) महागाव , येरंडी 

अनुसूचित जाती 
( २ ) बोरी, आसोली, सावरी, सिंधम -हाण /रिठी 

मांडोखाल/ रै. 
( ३ ) नवनितपुर , बुटाई /रिठी 
( १ ) केशोरी, कनेरी, गार्डनपुर 

सर्वसाधारण 
( २ ) करांडली, चिचोली, खोकरी 
( ३ ) दिनकरनगर , पुष्पनगर अ , पुष्पनगर ब 
( १ ) भरनोली, तिरखुरी , खडकी, राजोली, सायगाव सर्वसाधारण 
( २ ) वडेगाव / ब ., खोळदा , वारव्ही, आंभोरा 
( ३ ) ईळदा, जुनेवानी, जांभळी 
( ४ ) परसटोला, अरततोंडी, धमदीटोला 
( ५ ) कन्हाळगाव 


५३ -केशोरी 


१०५- केशोरी 


१०६ - भरनोली 


गोंदिया : 


दीपक 


कुमार मीना, 


, 


दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० . 


जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES, NAGPUR- 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION, 21 -A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


